विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्दीकरिता देण्यात 
आलेल्या जाहिरातीचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. १३१०/पोल-११ 
दुसरा मजला, हुत्तात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २६ एप्रिल, २०१९ 
वाचा :- समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २३ जानेवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

शासन निर्णय दिनांक २३ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ खालील 
प्रमाणे आहे :- 

वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यलेखाश्ीर्ष 
२०५५ अंतर्गत, १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोलीस बल-२६- जाहिराती व प्रसिध्दी (२०५५ 
०१६८), या लेखाशीर्षा अंतर्गत सन २०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


या ऐवजी 
वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यलेखाश्ीर्ष 
२०५५ अंतर्गत, १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१), जिल्हा पोलीस बल-२६- जाहिराती व प्रसिध्दी (२०५५ 
०१६८), या लेखाशीर्षा अंतर्गत सन २०१९-२० च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२६१२१२२४८६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
N: 


e e 
D ) | | | ku mM a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc8& 


511f0527da968636a6b9d9e 1 0f0, cn=Dilipkumar 


S h e d mM e k h e Shedmekhe 


Date: 2019.04.26 12:17:25 +05'30" 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (एकूण ४ देयकांच्या प्रतींसह ) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१०१८//प्र.क्र. १३१०/पोल-११ 


२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

३. संचालक, ळेखा व कोषागरे, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय 

८. निवडनस्ती, पोल-११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


